आहरण ब संवितरण अधिकारी घोषित 
करणेबाबत 

अपर पोलीस आयुक्‍त, पश्‍चिम प्रादेशिक 
विभाग, ठाणे व अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व 
प्रादेशिक विभाग. कल्याण 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.डोएलपी ०३११/९२३/प्र क्र १३४/पोल-३ 

मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक :- १ डिसेंबर, २०११ 
वाचा :- 
१) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ ३१०८/१८१/प्र क्र ४९/पोल-३ दिनांक १२ फेब्रुवारी, २००८. 
२) अपर पोलीस आयुक्त (प्रशासन) ठाणे शहर यांचे क्रमांक ठाआ /पशा २(२४५) डी-१/२८४/२०११ 
दिनांक १६/०८/२०११ 


शासन निर्णय:- 


पोलीस आयुक्त, ठाणे यांच्या कार्यालयाची gate झाल्यानंतर परिमंडळीय अपर पोलीस आयुक्‍त, 
यांना त्यांच्या विभागात कायदा व सुव्यवस्था तसेच वाढती गुन्हेगारी, खंडणी गंगवार अतिरेकी कारवाया इ. 
परिणामकारक नियंत्रण करता यावे तसेच पोलीस आयुक्त, कार्यालयातील संपूर्ण आस्थापनेबरील 
प्रशासकीय कामामध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी व कामकाज जलदगतीने ब पारदर्शक होण्यासाठी त्याच 
प्रमाणे प्रशासन व लेखाविषयक कामामधील तफाबती कमी करण्याच्या उद्देशाने अपर पोलीस आयुक्‍त, 
पश्‍चिम प्रादेशिक विभाग, ठाणे ब अपर पोलीस आयुक्‍त, पूर्व प्रादेशिक विभाग, कल्याण यांना संदर्भ क्रमांक 
१ येथील शासन निर्णयान्वये " प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख " म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या 
प्रादेशिक कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली असलेली विभागीय कार्यालये, पोलीस स्टेशन व इतर शाखा यांचे 
वेतन व भत्ते आणि इतर देयके प्रलंबित राहू नये तसेच सदर कामाचा जलद निपटारा होण्याच्या दृष्टीने 
"अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग, ठाणे व अपर पोलीस आयुक्त, पश्‍चिम प्रादेशिक विभाग, 
केल्याण " यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी " म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
र. अपर पोलीस आयुक्‍त, पूर्व प्रादेशिक विभाग, ठाणे ब अपर पोलीस आयुक्‍त, पश्‍चिम प्रादेशिक 
बिभाग, कल्याण यांनी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता) १, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्र. १५ ( तिन) नुसार 
प्राधिकारपत्र प्राप्त करुन घेण्याची तसेच संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय यांच्याकडून संगणक 


सांकेतांक (DDO Code ) प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही करावी. (कृ. मागे पहा.) 


EAKOSHTIDDO Cr 134.]wp 


३. सदर शासन निर्णय शासनाच्या ४४४५%.-॥कवा3७1॥0.४०५.) या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 2099 9२०२०५९४४००८9७ असा आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८, खंड-१ मधील नियम १५६ नुसार प्रशासकोय 
Pare प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार व॒ वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


२५०/११/कोषा-५ दिनांक २२/११/२०११ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, र 
: नूर 4 र) 
ak शिदे 


उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 
३) महालेखापाल-१ महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
४) जिल्हाधिकारी, ठाणे 
५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई (२ प्रती) 
६) अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग,ठाणे 
७) अपर पोलीस आयुक्‍त, पश्‍चिम प्रादेशिक विभाग, कल्याण 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
९) वित्त विभाग (व्यय-७)/अर्थसंकल्प-११/कोषा-५), मंत्रालय मुंबई-३२ 
१०) गृह विभाग पोल-१अ/ पोल-५(अ), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
११) निबड नस्ती पोल-३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


